प्रकल्पामूळे बाधित होणा-या मच्छिमारांना 
नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्यव्यापी धोरण 
तयार करण्याबाबत प्रधान सचिव (पदुम) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२१/प्र.क्र. १५२/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना - 


राज्यामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध यंत्रणा कार्यरत आहे. जसे की, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रादेशिक 
विकास प्राधिकरण, सिडको, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इ. या सर्व यंत्रणांमार्फत 
राज्याच्या किनारी भागात तसेच खाडी भागात पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेण्यात येत 
असतात. सदर यंत्रणांद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात उदरनिर्वाह 
करणाऱ्या मच्छिमारांवर त्याचा परिणाम होत असतो. 

सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यामार्फत ठाणे खाडी क्षेत्रात ठाणे 
खाडी पूल-३ (TCB-3) उभारण्यात येत आहे. या TCB-3 प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मरिआई 
मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., यांनी नुकसान भरपाई मिळणेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे रिट पिटीशन क्र. २०१६/२०२१ दाखल केली आहे. 

मा. उच्च न्यायालयाने उक्त याचिकेसंदर्भात दिलेल्या दि. १२.०८.२०२१ रोजीच्या 
आदेशानुसार प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात 
राज्यव्यापी धोरण तयार करण्याबाबत आदेशित दिले आहे. त्यानुषंगाने राज्याच्या किनारी भागात 
विविध यंत्रणांमार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणार्‍या मच्छिमारांना नुकसान 
भरपाई देण्यासाठी राज्यव्यापी धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

राज्याच्या किनारी भागात विविध यंत्रणांमार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे बाधित 
होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रधान सचिव (पदुम) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२१/प्र.क्र. १५२/पदुम-१४ 


शि प्रधान सचिव, (पदुम), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२ | सह सचिव/उप सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
३ | सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
४ | सह सचिव/उप सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
५ | सह सचिव/उप सचिव, वन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. सदस्य 
६ | राष्ट्रिय समुद्री विज्ञान संस्था (NIO), अंधेरी यांचे प्रतिनिधी, सदस्य 
७ | केद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
८ | केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्था (CIFE) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
९ | भारतीय मत्स्यकी सर्वेक्षण (FS!) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
षि ० | राष्ट्रिय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) मुंबई, यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
शि १ | टाटा इन्स्टिट्यूट आफ सोडल सायन्स (TIS), Fag यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१२ | महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र नियमन प्राधिकरण (MCZMA) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१३ | महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई (MPCB) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१४ | जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, (INPT) चे प्रतिनिधी सदस्य 
१५ | do आणि नेसर्गिक वायु महामंडळ (ONGC) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१६ | मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१७ | महाराष्ट्र मेरीटाईम STS (MMB) मुंबई, यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१८ | उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास| सदस्य 
महामंडळ (MSRDC), मुंबई 
१९ | मुंबई महानगर Weal विकास प्राधिकरण (MMRDA) चे प्रतिनिधी सदस्य 
२० | शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO) चे प्रतिनिधी सदस्य 
२१ | किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई सदस्य 
२२ | आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 
राज्याच्या किनारी भागात तसेच खाडी भागात हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे बाधित 
होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्यव्यापी धोरण तयार करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२१/प्र.क्र. १५२/पदुम-१४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२०११०८१८५२०१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
JAGANNATH 
SAVANE 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. अपर मुख्य सचिव, महसुल व वने विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. प्रधान सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. प्रधान सचिव (नगर विकास), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. सह आयुक्‍त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१४. निवडनस्ती. 


Di lly d by SANJAY JAGANNATH SAVANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
रि 


002२40 
id fd: 06391: त be 


A798, 
243, 
cn=SANJAY JAGANNATH SAVANE 


(सं.ज. सवने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


